प्रधानमंत्री पोषण शाकक्‍्ती निर्माण 
योजनेंतर्गत कार्यरत स्वयंपाकी तथा 
मदतनीस यांच्या मानधनात वाढ 
करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ- २०२२/प्र.क्र.१३०/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ फेब्रुवारी, 2023 


वाचा:- 
१) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०१०/प्र.क्र.१८/प्राशि-४, 
दि.०२ फेब्रुवारी, २०११. 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०१८/प्र.क्र.१५६/एस.डी.-३, 
दि.२३ जानेवारी, २०१९. 
प्रस्तावना:- 
प्रधानमंत्री पोषण ara निर्माण योजनेंतर्गत राज्यामध्ये स्वयंपाकी तथा मदतनीस कार्यरत 


आहेत. सदर स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांना संदर्भाधिन दि.२३ जानेवारी, २०१९ च्या शासन 


निर्णयान्वये केंद्र हिस्सा रु.६००/- व राज्य हिस्सा रु.९००/- असे एकत्रित मिळून प्रति माह रु.१५००/- 


इतके मानधन १० महिन्यांसाठी सध्यस्थितीत देण्यात येत आहे. सदर मानधनात वाढ करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


प्रधानमंत्री पोषण ]ाक्‍ती निर्माण योजनेंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या स्वयंपाकी तथा मदतनीस 


यांच्या मानधनाबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


प्रस्तुत योजनेंतर्गत कार्यरत स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्या राज्य हिस्स्यातील 


मानधनामध्ये रु.१०००/- प्रति माह इतक्या रक्कमेची वाढ करण्यास मान्यता देण्यात येत 


आहे. त्यानुसार केंद्र व राज्य हिस्सा मिळून स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांना प्रति माह 


रु.२५००/- इतके मानधन देय राहील. 


झासन निर्णय क्रमांकः शापोआ- २०२२/प्र.क्र.१३०/एस.डी.3 


ii. प्रस्तुत मानधनवाढ सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून (माहे एप्रिल-२०२३ पासून) 


वर्षातील १० महिन्यांसाठी लागू राहील. 


i. स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्या मानधनातील केंद्र हिस्स्याची रक्‍कम वाढविण्यासाठी 


शिक्षण संचालक (प्राथ.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात 


यावा. 


४. सदर शासन निर्णय नियोजन आणि वित्त विभागाच्या मान्यतेने त्यांच्या अनुक्रमे 


अनौपचारिक संदर्भ क्र.३६४/१४७१, दि.१४/१२/२०२२ व क्र.१२८३/व्यय-५, 


दि.२९/१२/२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक 20230208 9990298829 असा आहे. हा 


sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRAMOD ABAJI 
PATIL 


(प्रमोद पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, शालेय शिक्षण विभाग, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ- २०२२/प्र.क्र.१३०/एस.डी.3 


१२ 
१३ 
१४ 
WY 
१६ 
१७ 
१८) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


शिक्षण संचाळक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र % , मुंबई/नागपूर 
शिक्षणाधिकारी (बृहन्मुंबई), बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 
शिक्षणाधिकारी (प्राथ., जिल्हा परिषद (सर्व) 

नियोजन विभाग (१४७१), मंत्रालय, मुंबई 

वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती - एस.डी. ३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


